दाशरयथेश्वर मंदिर व बारव, मुखेड, ता. मुखेड, जि. 
नांदेड या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन दुरूस्ती 
कामाच्या ब-१ निविदेस मान्यता व सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वाअम २०२३/प्र.क्र.२९३/सां.का.३ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 9) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक CAA २०२३/प्र.क्र.२९३/ 
सां.का.३, दिनांक ०९.११.२०२३ 
२) संचालक पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय मुंबई यांचे जा.क्र.स्मारके/ २०२४/५७९, 
दिनांक १२.०२.२०२४ चे पत्र . 


प्रस्तावना :- 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव “एकछत्र योजना” अंतर्गत CRRA मंदिर व बारव, मुखेड, 
ता. मुखेड, जि.नांदेड या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन व दुरूस्ती कामाच्या रु.२,५१,९२,३८९/- 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर कामाची निविदा कार्यवाही पुर्ण करुन न्युनतम निविदेचा प्रस्ताव संचालकांनी संदर्भ 
क्रमांक ३ च्या पत्राव्दारे शासन मान्यतेस सादर केला आहे. सदर न्युनतम निविदेच्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्याची व सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची तसेच मार्च, २०२४ अखेर खर्च अपेक्षित 
असल्याने रू.५०,००,०००/- इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याबाबत शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

दाशरथेश्वर मंदिर व बारव, मुखेड, ता. मुखेड, जि.नांदेड या या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या 
जतन दुरूस्तीकरिता रु.१,९३,४४,९३७/- इतकी निविदा रक्‍कम आहे. गायत्री आर्किटेक्ट्स, 
औरंगाबाद यांची निविदा ३.१०% अधिक दराची प्रथम क्रमांकाची (_१) निविदा आहे. सदर 
निविदा रू.२,०१,१२,९३१/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी एक लक्ष बारा हजार नऊशे एकतीस फक्त) 
इतक्या रक्कमेची होत आहे. त्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच अधिक 
दराच्या निविदेमुळे व वस्तू व सेवाकरा मधील वाढीमुळे रु.२,५७,६८,२१२/- इतक्या रकमेस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच या कामासाठी मार्च, २०२४ अखेर खर्च अपेक्षित असल्याने 
रू.५०,००,०००/- (अक्षरी रूपये पन्नास लक्ष मात्र) इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर ऐतिहासिक राज्य संरक्षित स्मारकाचे जतन व दुरुस्तीची कामे ही विशिष्ट प्रकारची 
असून सदर कामे Waa संकेतानुसार करणे आवश्‍यक आहे. हे काम करण्यासाठी संचालक 
पुरातत्व यांनी सादर केलेल्या न्युनतम निविदेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाअम २०२३/प्र.क्र.२९३/सां.का.३ 


१९७८ चा भाग पहिला उपविभाग ५ मधील अ.क्र. ६ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्रमांक २२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


०३. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०४. हा झासन निर्णय विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ 2093/ विनियम, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, 
2094, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ४ मधील 
परिच्छेद क्र. २७ (२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२३ / प्र.क्र.४०/ अर्थ- 
३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२३१९०५२९०२२३ असा आहे. हा 
areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 

N A N D ) A DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620e 
€03666d244838270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C532684 
054F19E1F02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 
Date: 2024.02.23 19:14:24 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संचालक , पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहाय्यक संचालक, पुरातत्व विभाग, नांदेड 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखाकार (लेखा परीक्षा व लेखा) मुंबई 
जिल्हा कोषाधिकारी, नांदेड 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


